प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पदावर 
पदोन्नती देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी ०११६/प्र.क्र.३०/परि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ३१ ऑगस्ट, २०१७. 


शासन निर्णय:- 

मोटार वाहन विभागातील खालील ८ उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना विभागीय पदोन्नती 
समितीने मान्य केलेल्या निवडसूचीनुसार “प्रादेशिक परिवहन अधिकारी” या पदावर रु १५६००- 
३९,१०० (ग्रेड पे रु.६६००) या सुधारीत वेतन संरचनेत तात्पुरत्या व तदर्थ स्वरूपात खालील अटींच्या 
अधीन राहून पदोन्नती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 

१) सदर अधिकाऱ्यांची पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची राहील व वरिष्ठ संवर्गात 
ज्येष्ठतेकरीता Wel धरता येणार नाही. त्या संवर्गात वेतनाव्यतिरिक्‍त अन्य कोणतेही लाभ 
मिळणार नाहीत. 

२) सदर पदोन्नती केवळ ११ महिन्याकरीता देण्यात येत असून त्यानंतर सदर पदोन्नती चालू 
ठेवावयाची असल्यास ११ महिन्यांच्या कालावधीनंतर त्या-त्या वेळी खंड देण्यात येईल. 


अ.क्र. | ज्येष्ठता अधिकाऱ्याचे नाव वाटप केलेला पदोन्नतीने 
क्रमांक महसूली विभागीय प्रस्तावित 
संवर्ग पदस्थापना 
१ १० | al. सुभाष पेडामकर कोकण-२ मुंबई (मध्य) 
2. 1११ | १ | St. सतीडा जगन्नाथ सदामते औरंगाबाद औरंगाबाद 
a: १४ | il. अमर अनंतराव पाटील औरंगाबाद लातूर 
8. १५ | श्री. अभय दुर्गादास देशपांडे अमरावती अमरावती 
५. १६ | atl. पुरुषोत्तम निकम कोकण-२ मुंबई (पूर्व) 
६. १७ | श्री. भरत कळसकर नाशिक नाशिक 
9. १८ | श्री. रामभाऊ त्रिबक गिते कोकण-२ मुंबई (पश्चिम) 
ह्‌» २० _ | att. राजेंद्र मदने कोकण-२ परिवहन आयुक्‍त 
कार्यालय 


२. उपरोक्त पदोन्नती ही तदर्थ धर्तीवर व मा. उच्च न्यायालयातील रिट पिटीशन क्रमांक 
८४५२/२००४ आणि २७९५/२०१५ या याचिकांच्या निकालाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. त्यामुळे 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी ०११६/प्र.क्र.३० /परि-४, दिनांक ३१.०८.२०१७ 


सदर रिट याचिकेत अंतिमत: दिल्या जाणाऱ्या आदेझामुळे हे पदोन्नतीचे आदेश बाधित होणार 
असल्यास, या आदेशांच्या अनुषंगाने पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांना सेवाज्येष्ठता किंवा आर्थिक 
फायद्यांसदर्भात मागणी करण्याचा हक्क राहणार नाही. 
३. सदर पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२८.०४.२०१५, 
दि.१६.७.२०१५ , दि. १५.६.२०१७ व दि.१९.७.२०१७ मधील संवर्ग वाटपाच्या तरतुदीनुसार करण्यात 
आली आहे. 
४. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच पदोन्नती 
वरील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार कार्यालय प्रमुखांचे सल्ल्याने अन्य अधिकाऱ्याकडे 
सोपवून, तात्काळ कार्यमूक्त व्हावे व पदोन्नतीच्या ठिकाणी तात्काळ कार्यभार स्विकारावा. 
५. सदर आदेश प्राप्त होताच वरील अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व 
रुजू झाल्याचा दिनांक परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई यांना कळवावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०८३११३२८२८४४२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kadam Dattatray 


Kadam नरा 
Dattatray Oe Governont of Maharshi 
Hanmant oa bs ORR ane 
(द. ह. कदम) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर 

२. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३. संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 

४. सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

५. सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. निवडनस्ती/परि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


